मागणी क्र. वाय-२, 2294- पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
१९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(2294 १८८१) लेखाशीर्षांतर्गत १०-कंत्राटी सेवा या 
उद्दीष्टाखाली निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.१२२/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ०६ जून, २०२४ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपआ-२०१६/प्र.क्र.३०१/पापु-२३, 
दिनांक २८.१२.२०२२ 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क., दिनांक २७.०४.२०२२. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध दिनांक 
२८.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला असून, जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामीण 
पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्यालय, यांत्रिकी उपविभाग, देखभाल दुरुस्ती कक्ष तसेच तालुकानिहाय 
उपविभाग यांच्यासाठी एकूण १७६० पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 


२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील तरतूदीनुसार, लेखाशीर्ष 
२२१५१८८१ अंतर्गत जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या 
कर्मचाऱ्यांना वेतन व वेतनेतर अनुदान उपलब्ध केले जाते. वित्त विभागाच्या दिनांक २७.०४.२०२२ च्या 
शासन निर्णयातील निदेशानुसार, बाह्ययंत्रणेद्वारा घ्यावयाच्या कामाचे प्रदान “१०-कंत्राटी सेवा” या 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.१२२/पापु-२३ 


शीर्षाखाली दाखविणे आव्यक आहे. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त लेखाश्ीर्षांतर्गत १०- कंत्राटी सेवा हे नवीन 
उदिष्ट घेण्यात आले असून सन 2028-24 मध्ये या उदिष्टांतर्गत वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय संनियंत्रण 
प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी (लेखानुदान) मधून जिल्हा परिषदांना लेखाशीर्ष २२१५ १८८१ 
(१०-कंत्राटी सेवा)खाली निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना 
सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित 
आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखालील १०- कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टाखाली पुढील 
विवरणपत्रातील स्तंभ १० मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये ५४,२८,७५०/- (रुपये चोपन्न लाख अठ्ठावीस 
हजार Uda! पन्नास फक्त )इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना 
प्रत्यक्षात भरळेल्या पदांकरिता वितरीत करण्यात येत आहे- 


चतुर्थश्रेणी कर्मचारी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर वितरीत 
बाह्य नियमित । बाह्ययंत्रणे | प्रत्यक्षात | बाह्य नियमित |। बाह्ययंत्रणे । प्रत्यक्षात करावयाचा 
जिल्हा यंत्रणेद्वारे | कार्यरत द्वारे भरलेली | यंत्रणेद्वारे | कार्यरत | द्वारे अनुज्ञेय | भरलेली निधी 
परिषद मंजूर पदे । पदे अनुज्ञेय । पदे मंजूर पदे | पदे पदे (स्तंभ ६- | पदे (रुपये) 
(अधिसंख्य । पदे (स्तंभ (अधिसंख्य | स्तंभ ७) 
पदे) २-स्तंभ ३) पदे) 

[1 el ? 2 ह “1 § ७ टॅ a a ॥- 7 बंक | 
अहमदनगर ३३ ३ ३० zea १६ |e १६ २ ४,५०,००० 
नागपूर ३३ ag १५ १३ १६ ra १६ शि 28,30,000 
परभणी २३ | 90 | १३ १३ aa | र fee | | aa व ९ २५,४८,७५० 

एकूण | ५४,२८,७५० 
२. उपरोक्त निधी पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे - 
(अ) जिल्हा परिषदेने सदर निधीचा विनियोग संदर्भाधीन दिनांक २८.१२.२०२२ च्या शासन 


निर्णयान्वये बाह्ययंत्रणेद्वारे भरावयाच्या मंजूर अनुज्ञेय (संदर्भाधीन दिनांक २८.१२.२०२२ च्या शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र ५ मध्ये नमूद पदांपैकी सध्या कार्यरत पदे वगळून) मनुष्यबळापैकी प्रत्यक्षात 
भरलेल्या मनुष्यबळाच्या मानधनाकरिताच करावा. अन्य प्रयोजनार्थ या निधीचा विनियोग करण्यात येऊ 
नये. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व अशा कृतीसाठी 
संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.१२२/पापु-२३ 


(ब) वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २७.०४.२०२२ व शासनाने वेळोवेळी शासन 
निर्णय/परिपत्रकांद्वारे निर्गमित केलेल्या सूचनांनुसार बाह्ययंत्रणेची पदे भरण्याची दक्षता घ्यावी. 


गै. उपलब्ध करुन दिलेला निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे, त्याच 
प्रयोजनासाठी त्याचा वापर करावा. संदर्भाधीन दिनांक २८.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
आकृतीबंधामध्ये नमूद केलेल्या बाह्ययंत्रणेच्या मनुष्यबळाव्यतिरिकक्‍त अन्य कोणताही खर्च या निधीतून 
करु नये. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता 
घ्यावी. 


8, are परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१ vito, 
२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात व बीम्सप्रणाळीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेठशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६०६१६४१३८५७२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB 8 HAJARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d297 


0b24702e05968e1 9f, postalCode=400032, st=Mahi 


॥ ber=0EDD9C3872935C07 1332E1F94CBCDC9828471B32 
51EEE2D5C23FD681EC41CEFA, BALASAHEB B HAJARE 
Date: 2024.06.06 17:39:01 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. विधानसभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर/ नागपूर /परभणी 
४. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर/ नागपूर /परभणी 
५. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, अहमदनगर/ 
नागपूर /परभणी 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 


on SG  -€४ 


UN ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.१२२/पापु-२३ 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर/ नागपूर /परभणी 

११.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१४.कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास विभाग 

१५.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१६.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


